गुणवंत मुलामुलींना परदेशात उच्च शिक्षणासाठी 
शिष्यवृत्ती मंजूर करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
इमाव,सावडौमाप्र, विजाभज आणि विमाप्र कल्याण विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : शिवृत्ती २०१९/ प्र.क्र.९६/ शिक्षण 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :-०१ फेब्रुवारी, २०२० 


संदर्भ: शासन निर्णय इमाव,सावशौीमाप्र, विजाभज आणि विमाप्र कल्याण विभाग, क्र. शिवृत्ती २०१८/ 
प्र.क्र.११८/ शिक्षण, दिनांक ११ ऑक्टोबर,२०१८. 


शुध्दीपत्रक 


उपरोक्त विषयाबाबत संदर्भाधिन शासन निर्णय क्रमांक दि. ११ ऑक्टोबर, २०१८ रोजीच्या 
शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र. ८ येथे नमूद “संचालक, इमाव, सावशौमाप्र, विजाभज आणि विमाप्र 
कल्याण संचालनालय, पुणे” ऐवजी “प्रादेशिक उपायुक्‍त, समाजकल्याण, संबंधित प्रादेशिक विभाग” 
असे वाचावे. 

तसेच सदर शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट- ब मध्ये खालील नमूद 
अनुक्रमांकामधील मुद्दयांमध्ये “संचालक, इमाव, सावडशौमाप्र, विजाभज आणि विमाप्र कल्याण 
संचालनालय, GI” ऐवजी “प्रादेशिक उपायुक्त, समाजकल्याण, संबंधित प्रादेशिक विभाग” असे 
वाचावे. 


“संदर्भीय शासन निर्णयातील सोबतचे परिशिष्ट- ब” 


परिच्छेद क्र. | परिच्छेदा मधील अनुक्रमांक 
०७ ११,१७७ 

०८ १,११,१२ 

(१0- | ०२,०४,०७ 

१२ १,७,०६,०९,१६,१८ 


याबाबत होणारा खर्च हा "मागणी क्रमांक झेडजी-०३, प्रधानशीर्ष २२२५, अनुसूचित जाती, अनुसूचित 
जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्याक यांचे कल्याण, ०३, मागासवर्गीयांचे कल्याण, २७७- शिक्षण, ०२ 
शिष्यवृत्ती विद्यावेतन, (०२)(१८) “विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्गातील 
गुणवंत मुलामुलींना परेदशात उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती” (२२२५ एफ २१८), " या लेखाशिर्षाखाली खर्ची 
घालून त्या अंतर्गत चाळू आर्थिक वर्षात मंजूर करण्यात आलेल्या तरतूदीमधून भागविण्यात यावा. त्याकरीता 
प्रादेशिक उपायुक्त समाजकल्याण संबंधित विभाग यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित 
करण्यात येत आहे. 

प्रादेशिक उपायुक्त समाजकल्याण संबंधित विभाग यांनी परदेशी शिष्यवृत्ती मंजूर करताना झासन 
निर्णय क्रमांक शिवृत्ती-२०१८ /प्र.क्र.११८ /शिक्षण, दिनांक ११ऑक्टोबर, २०१८व शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक 
शिवृत्ती-२०१८ /प्र.क्र.११८ /शिक्षण, दिनांक १२नोव्हेंबर, २०१८ मधील अटी व शर्तीचे काटेकोरपणे पालन 
करावे. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः शिवृत्ती २०१९/ प्र.क्र.९६/ शिक्षण 


सदर शासन शुध्दीपत्रक क महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक क्र. २०२००२०५११३२०४०३२२ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Bhaurao 
Raghunath Gavit : 


(भा. र. गावित) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१ मा.राज्यपाल यांचे सचिव 

२ मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर सचिव 

३. मा.मंत्री, इमाव,सावशीमाप्र, विजाभज आणि विमाप्र कल्याण मंत्रालय,मुंबई यांचे खाजगी सचिव 

४ मा.राज्यमंत्री, इमाव,सावशीमाप्र, विजाभज आणि विमाप्र कल्याण मंत्रालय,मुंबई यांचे खाजगी 
सचिव 

५. मा.मुख्य सचिव यांचे उप सचिव,मंत्रालय, मुंबई 

६. मा.प्रधान सचिव, महसुल व वन/वित्त / नियोजन /ग्रामविकास/ गृह निर्माण/ उद्योग,उर्जा व 
कामगार/ उच्च व तंत्रशिक्षण/ माहिती व तंत्रज्ञान/ वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये/ कृषी व पदुम 
विभाग, मंत्राळय,मुंबई. 

७. मा.प्रधान सचिव, इमाव,सावशौमाप्र, विजाभज आणि विमाप्र कल्याण विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक 
मंत्रालय, मुंबई 

८. महासंचालक,माहिती व जनसंपर्क संचालनालय,मंत्रालय,मुंबई (प्रशिध्दीसाठी) 

९. संचालक, इमाव,सावडौमाप्र, विजाभज आणि विमाप्र कल्याण संचालनालय,महाराष्ट्र राज्य,पुणे 

१०. संचालक, उच्च व तंत्र शिक्षण,मुंबई 

११. सर्व प्रादेशिक उपायुक्‍्त,समाजकल्याण विभाग 

१२. सर्व सहाय्यक आयुक्‍त,समाजकल्याण विभाग 

१३. सर्व जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद 

१४. निवड नस्ती (शिक्षणा. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


